दूरध्वनी जोडणी/नविन दूरध्वनी संच पुरविणे व इतर 
तद्नुषंगीक बाबींवरील खर्चाची मर्यादा वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिईएल-१०२३/प्र.क्र.८७/२०२३/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्र. टिईएल-१०१५/प्र.क्र.१७१/२०१५/२२, दि. २१.१०.२०१६ 


प्रस्तावना : - 

मा.मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री/मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांची मंत्रालयीन दालने/ शासकीय 
निवास्थाने तसेच विधानभवन मुंबई व नागपुर येथील कार्यालय तसेच मा. मुख्य सचिव यांचे मंत्रालयीन 
दालन व शासकीय निवासस्थान तसेच नागपूर येथील कार्यालय व सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांची मंत्रालयीन दालने येथील वापराकरीता नविन दूरध्वनी जोडणी/अतिरीक्त 
दूरध्वनी पुरविणे/अतिरीक्त क्षमतेचे कार्ड पुरविणे/दूरध्वनींवर कॉलर आयडी/ईपीएबीएक्स दूरध्वनी यंत्रणा 
पुरविणे इत्यादींवरील खर्च भागविण्याकरीता वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-एक ते पाच मध्ये वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नसल्याने संदर्भाधिन शासन निर्णयन्वये 
रु. ५.०० लक्षपर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार सामान्य प्रशासन विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तथापि, 
दूरध्वनी सामग्रीची किंमतीत झालेली वाढ व वाढीव मागणी विचारात घेवून सदर मर्यादा वाढविण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : - 

वित्तीय अधिकार प्रदान समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार मा.मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री/ मा.मंत्री/ 
मा.राज्यमंत्री यांची मंत्रालयीन दालने/ शासकीय निवास्थाने तसेच विधानभवन मुंबई व नागपुर येथील 
कार्यालय तसेच मा. मुख्य सचिव यांचे मंत्रालयीन दालन व शासकीय निवासस्थान तसेच नागपूर येथील 
कार्यालय व सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांची मंत्रालयीन दालने 
येथील वापराकरीता विहित अटींची पूर्तता करण्याच्या आणि वित्तीय मर्यादेच्या अधिन राहून वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-दुसरा अन्वये प्रशासकीय विभागाला पुढील प्रमाणे अधिकार प्रदान करण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. 


भाग- दुसरा 
अ. नविन शाक्‍तीचे वर्णन अधिकाराचा | प्रदान अटी 
क्र. वापर करण्यास | करण्यात 
सक्षम येत 
प्राधिकारी असले 
ल्या 
वित्तीय 
अधिकारा 
ची मर्यादा 
[9 | २ ३ a ५ 
१ | मा.मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री/मा.मंत्र/मा.रा | अपर मुख्य | वार्षकि ।९) खर्च मंजूर अनुदानातून 
ज्यमंत्री यांची मंत्रालयीन दालने/ शासकीय | सचिव व मुख्य | खर्च भागविण्यात येईल. 
निवास्थाने तसेच विधानभवन मुंबई व नागपुर | राजशिष्टाचार | रु.१०.०० | २) खरेदीच्या संदर्भात शासनाचे 
येथील कार्यालय तसेच मा. मुख्य सचिव यांचे | अधिकारी, लक्षच्या विविध शासन निर्णय, शासन 
मंत्रालयीन दालन व शासकीय निवासस्थान | सामान्य मर्यादेत परिपत्रक, शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः टिईएल-१०२३/प्र.क्र.८७/२०२३/२२ 


तसेच नागपूर येथील कार्यालय व सामान्य | प्रशासन विभाग आदेझानुसार घालून 
प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान दिलेल्या विहित 
सचिव/सचिव यांची मंत्रालयीन दालने येथील कार्यपध्दतीचे व इतर 
कार्यालयात दूरध्वनी जोडणी, दूरध्वनी संच, सर्वसाधारण निर्देशाचे 
तद्नुषंगीक बाबींवरील खर्चास मंजूरी देणे. अनुपालन करण्यात यावे. 
(नविन दूरध्वनी जोडणी, दूरध्वनी संच, ३) खर्चात काटकसर 
अतिरिक्त संच, ना-दुरुस्त संचाच्या बदली करण्यासंबंधिची वेळोवेळी 
नविन दूरध्वनी संच खरेदी, अस्तित्वात काढलेल्या आदेशांचे 
असलेल्या दूरध्वनीवर अतिरिक्त क्षमतेचे अनुपालन करण्यात यावे. 
कार्ड पुरविणे, कॉलर आयडी, इपीएबीक्स 

यंत्रणा तत्सम वस्तुवरील होणारा खर्च) 


२. वरीलप्रमाणे विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जादा खर्च अपेक्षित असल्यास व विहित अटी किंवा त्यातील 
एखादी अट पूर्ण होत नसल्यास अशा प्रस्तावास वित्त विभागाची वित्तीय मंजूरी आवश्‍यक राहील. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४०/२०२३/विनियम, 
दि.२८-१२-२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०८१८१२१२५६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS 
SANDUJI 
Date: 2024.02.08 18:23:21 +05'30' 


(दे. सां. भगुरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. संबंधित कोषागार अधिकारी 
८. कक्ष अधिकारी (व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. कक्ष अधिकारी (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. कक्ष अधिकारी कार्यासन (१९-अ), सा.प्र.वि., मंत्रालय मुंबई-३२. 
११. उप सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


